पंचगंगा, भोगावती, तुळशी, धामणी, कुंभी, 
जांभळी व कासारी या नद्यांच्या पूर रेषा निश्चित 
करणे, Gora अभ्यास करून निषेधक 
(निळी) पूररेषा व नियंत्रक (लाल) पूररेषा निश्चिती 
व आखणी करणे) या कामाच्या रु.४६८.८७ लक्ष 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२०/ (प्र.क्र. ७२/२०२०)/ सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: ०१ एप्रिल, २०२१. 


वाचा :9) शासन परिपत्रक क्र.एफडीडब्ल्यु-१०८९/२४३/८९/सिं.व्य.(कामे), दि.२.९.१९८९ व 
दि.२१/९/१९८९. 
२ कार्यकारी संचालक, म.कृ.खो. वि. महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र. मकृखोविम / सिंव्य -४/ २९/ 
(६५/२०२०)/७६६, दिनांक ७/०२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

मा. नॅशनल ग्रीन fee वेस्टर्न झोन पुणे बेंच यांनी याचिका क्र. 24/2098 मध्ये पारीत केलेल्या 
AMSA अनुषंगाने कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, यांनी दिनांक ७ फेब्रुवारी 
२०२० च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगा, भोगावती , तुळशी, धामणी, कुंभी, जांभळी व 
कासारी या नद्यांच्या पूर रेषा निश्चित करणे (TATA अभ्यास करून निषेधक (निळी) पूररेषा व नियंत्रक (लाल) 
पूररेषा निश्चिती व आखणी करणे) या कामाच्या रु. ४६८.८७ लक्ष रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये पंचगंगा, भोगावती , तुळशी, धामणी, कुंभी, जांभळी व कासारी या नद्यांच्या पूर रेषा 
निश्चित करणे (जलशास्त्रीय अभ्यास करून निषेधक (निळी) पूररेषा व नियंत्रक (लाल) पूररेषा निश्चिती व आखणी 
करणे) या कामाच्या रु. ४६८.८७लक्ष रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


2) प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च आय -4, ४७११ पूर नियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१ पूर 
नियंत्रण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०१) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली SASH (०१) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम) (४७११ ०२०९) या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३) या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिं.व्य. (महसूल) कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये 
क्र. ७२/२०२० सन २०२०-२०२१ वर नोंदविण्यात आलेली आहे . 

8) या कामाच्या अनुषंगाने शासनाने / मेरी नाशिक यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करावे. 
4) सदरचे कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास उपलब्ध करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/ (प्र.क्र. ७२/२०२०)/ सिं.व्य.(महसुल) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०११७२४४२२५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vaijnath a 
Manmathappa Chille ee never 
(वैजनाथ चिल्ले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


) 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 

) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

) मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


CC AN 


Cc 
es 


मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 
मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 

मुख्य अभियंता (fay) जलसंपदा विभाग, पुणे. 
आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्राळय, मुंबई, 

१८) अधीक्षक अभियंता, कुकडी पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

१९) कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. १, नारायणगांव, 
२० सिं.व्य.'महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


& 
४) 
टू 


2) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 


a जर. आहे. अही जळाले. आरळरल हेर 2मक तकर 


पृष्ठ २ पैकी २ 


